राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदे 
दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१९.०९.२०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- आस्थाप 
२०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ, दि. १४.०३.२०१८. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि. ०७.०९.२०१८. 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
दर्शविलेली २८ अस्थायी पदे, सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, दिनांक ०१.१०.२०१८ पासून दिनांक २८.०२.२०१९ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद 
पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3: सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि 2096/ 
प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि. ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१७१४४६४७९४०७ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
व . __ Digitally signed by Satish Karbhari 
5 at | Ss h K a r b h a [| | SN Gal Satish Karbhari Jondhale, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


चं 0 Nn d h a | e Maharashtra, OU = GAD Protocol 


Date: 201 609-1 9 12:30:27 +05'30" 
( AAT जोंधळे ) 
सोबत :- परिशिष्ट सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ 


परिशिष्ट 


आस्थाप-२०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


अ.क्र. | पदनाम व वेतनश्रेणी | पदनिर्मितीचा शासन | दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत | लेखाशिर्ष 
निर्णय व दिनांक पदे चालू ठेवण्याचा 
निर्णय 
बिजे २ ३ कक आळा 4 द 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे 
; , राज्यपालांचे अवर सचिव | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, सामान्य | २०१२, 
(शिक्षण), रु. १५,६००- क्र. आरणएजे-११८३/ | प्रशासन विभाग, क्रमांक:- | राष्ट्रपती, 
३९१००-ग्रे.वे. ६,६०० १०३६/२०-अ, आस्थाप-  २०१७/८२/ । उपराष्ट्रपती, 
दि.२०.०७.१९८३ प्र.क्र.३१/२०-अ, राज्यपाल, 
दि. १४.०३.२०१८. संघराज्य 
क्षेत्राचे 
प्रशासक, (०९०) 
सचिवालय 
(२०१२ ००१४) 
२. राज्यपालांचे विशेष कार्य | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
अधिकारी, रु. १५,६००- क्र. आरणएजे-१०९५/ 
३९१००-ग्रे.वे. ५,४०० १४२/प्र.क्र.८/९५/२०- 
अ, दि.१८.०३.१९९५ 
३. सहायक(प्रशासन), १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-११८०/ 
२०,२००--ग्रे.वे. २,४०० ९४२/२०-अ, 
दि.४.११.१९८२ 
i , दुरध्वनी चालक, | 2 झासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र. आरणएजे-१०९४/ 
२०,२००-ग्रे.वे. 2,000 ५२५/प्र.क्र.८२/९४/ 
२०-अ, 
दि.२४.०२.१९९४ 
५. दुरध्वनी चालक, १ झासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-१०९४/ 
२०,२००--ग्रे.वे. २,००० ५२५/प्र.क्र.८१/९४/२० 
-अ, दि.०२.०७.२००२ 
६. दुरध्वनी चालक, | १ झासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-१००७/ 


२०,२०० 4+ वे . २,००० 


५७९/प्र.क्र.२१०/२००७ 
/२०-अ, 
दि.०२.०७.२००९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ 


a : लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(लेखा शाखा , रु. क्र.आरएजे-११८/ 
५,२००-२०,२००-ग्रे.वे. १८००/२०-अ, 
१,९०० दि.१८.०६.१९८२ 
८. लिपिक-टंकलेखक २ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(मराठी ), रु.५,२००- क्र.आरएजे-११८५/ 
२०,२००--ग्रे.वे. १,९०० १००१/प्र.क्र.१८६/८५/ 
२०-अ, 
दि.०६.१२.१९८५ 
९. वाहन चाळक, | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-११८२/ 
२०,२००--ग्रे.वे. १,९०० १६६०/२०-अ, 
दि.२२.०९.१९८२ 
7 ०. | वाहन चालक, | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-११८१/ 
२०,२००-ग्रे.वे. १,९०० १०८२/२०-अ, 
दि.२२.०९.१९८१ 
| १. | शिपाई, रु.४,४४०- | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
७,४४०-ग्रे.वे. १,३०० क्र.आरएजे-१०७०/ 
३७०२१/२०-अ, 
दि.२५.०७.१९८० 
१२. | सहायक,  रु.५,२००- 9 शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
२०,२००-ग्रे.वे. २,४०० क्र.आरएजे-१०१०/ 
२०१/प्र.क्र.9३/१०/२० 
-अ, दि.२५.०८.२०१० 
१३. | दुरध्वनी चालक, | १ झासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र.आरएजे-१०१०/ 
२०,२००-ग्रे.वे. २,००० २०१/प्र.क्र.७३/१०/२० 
-अ, दि.२५.०८.२०१० 
एकूण पदांची संख्या । १५ 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
; : राज्यपालांचे उप सचिव, | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, सामान्य | २०१२, 
भाप्रसे क्र. आरणएजे-१०९४/ | प्रशासन विभाग, क्रमांक:- । राष्ट्रपती, 
Level of Pay Matrix ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० | आस्थाप-  २०१७/८२/ | उपराष्ट्रपती, 
8) -अ, दि.३१.०३.१९९४ । प्र.क्र.३१/२०-अ, दि. | राज्यपाल, 
१४.०३.२०१८. संघराज्य 
क्षेत्राचे 
प्रशासक, (०९०) 
सचिवालय 


(२०१२ ००१४) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ 


उप संचालक (गट-आ), | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.१५,६००- क्र. आरणएजे-१००९/ 
३९,१००--ग्रे.वे.५,४०० ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/२ 

०-अ, दि.२.१२.२००९ 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.९,३००- क्र. आरणएजे-१०९४/ 
३४,८००-ग्रे.वे.४,४०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 

-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
सहायक लेखाधिकारी | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(गट-ब),  म.वि.ले.से. क्र. आरणएजे-११९४/ 
रु.९,३००- ९८०/प्र.क्र.9७९/९४/२० 
३४,८००-ग्रे.वे.४,४०० -अ, दि.२४.१०.१९९४ 
सहायक,  रु.५,२००-|१ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
२०,२००-ग्रे.वे. २,४०० क्र. आरणएजे-१०९४/ 

३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 

-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
लिपिक-टंकलेखक, १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र. आरणएजे-१०९४/ 
२०,२००--ग्रे.वे. १,९०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 

-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
वाहन चालक, | १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
रु.५,२००- क्र. आरणएजे-१०९४/ 
२०, २००-ग्रे.वे. १,९०० प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 

दि.२४.०१.१९९४ 
शिपाई, रु.४,४४०- | 2 शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
७,४४०-ग्रे.वे. १,३०० क्र. आरणएजे-१०९४/ 

३९१/प्र.क्र.२५/९४/२० 

-अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या ९ 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील आदिवासी कक्षाची अस्थायी पदे 


Addr 
रु.१५,६००- 
३९,१००-ग्रे.वे.६,६०० 


शास्त्रज्ञ, 


शासन निर्णय सा.प्र.वि. 
क्र. आरणएजे-१०११/ 
मुमंस/प्र.क्र.५७/२०११/ 
२०-अ, 
दि.३१.०१.२०१२ 


शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक:- 


आस्थाप-  २०१७/८२/ 
प्र.क्र.३१/२०-अ, दि. 
१४.०३.२०१८. 


२०१२, 
राष्ट्रपती, 
उपराष्ट्रपती, 
राज्यपाल, ०३ 
संघराज्य 
क्षेत्राचे 
प्रशासक, (०९०) 
सचिवालय 
(२०१२ ००१४) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१/२०-अ 


विधी अधिकारी, 
रु.१५,६००- 
३९,१००--ग्रे.वे.६,६०० 


वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 


अधिक्षक  रु.९,३००- 
३४,८००-ग्रे.वे.४,४०० 


वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 


सहायक रु.५,२००- 
२०,२००-ग्रे.वे. २,४०० 


वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 


एकूण पदांची संख्या 


प्रति, 


, Digitally signed by Satish Karbhari 


| Jondhal 
S at | 5 h Ka rb h a r | DN: CN ग Satish Karbhari Jondhale, C 
= IN, S = Maharashtra, O = Government 


J O Nn d h a | e Of Maharashtra, OU = GAD Protocol 


Date: 2018.09.19 12:30:44 +05'30' 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


Cc “७ A -0 


Cc 
ae 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


one SG  -८४ 


निवड नस्ती. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


